Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , अंक ४० ] ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे १८ , किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


नाही . 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ अमरावती 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


पृष्ठे 
नाही . | भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका 
बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना 


१-१८ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ५८ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र . अ . - भूसंपादन - अका - कावि - ५७१-२०२१. 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखादया जिल्हयातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे . अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 
अ . - एक -१ ( १६२१ ) . 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) ; 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचा किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमीअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत 


आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) अपर वर्धा प्रकल्प , लाभक्षेत्र क्र . २ , अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १-४७-२०१६-२०१७ , गाव अंभोरी , तालुका मोर्शी , जिल्हा अमरावती 
अनुक्रमांक मालमत्ता क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


३७/३ 


०४० 


२ 


३७/४ 


०८१ 


एकूण क्षेत्र . 


१२१ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


पाझर तलाव अंभोरी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 
पाझर तलाव अंभोरी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 
पाझर तलाव अंभोरी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या निर्मितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी 
पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी , पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल . तसेच मत्स्य 
व्यवसाय , पशुसंवर्धनामध्ये वाढ , कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार निर्मिती ईत्यादी 
ग्रामीण पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतक - यांच्या 
आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ 


3 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही . 


सबब माहिती निरंक 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश 

सदर प्रकरणी घरे / कुटुंब बाधीत होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची आवश्यकता नाही . ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 
अभिकरणाने दिलेला ) 

असाधारण भाग ४ अ , महसूल व वन विभाग , मंबई , दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील 
अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या :- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
अधिका - याचे पदनाम 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: 


निरंक 


: 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकीची नियुक्ती निरंक 

करण्यात आली त्या अधिसूचनेचा तपशील 

टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अपर वर्धा प्रकल्प , लाभक्षेत्र क्र .२ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक २७ ऑगस्ट २०२१ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ५ ९ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक प्र . अ . - भू.सं. - अ.का. - कावि - ६२२-२०२१. 


ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना " असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केलेले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखादया जिल्हयातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीचा 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भुमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणारे असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी ) ; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) ; 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 


परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमीअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ , अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३-४७-२०१५-२०१६ , गाव खेल त्रिंबक नारायण , तालुका अचलपुर , जिल्हा अमरावती 

अनुक्रमांक सर्वे नंबर / गट नंबर सं . मो . प्रमाणे क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


९ २ / १ 


००८ 


एकूण संपादित क्षेत्र . 


००८ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


सपन नदी प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ 


सपन नदी प्रकल्पातील कालव्याच्या कामाकरीता भूसंपादन करणे . 
सपन नदी प्रकल्पाच्या संपादनामुळे भूधारकांना आर्थिक लाभ मिळणार असून शेतक - यांचे 
जिवनमान उंचवणार आहे . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही 


सबब माहिती निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश . 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग ४ अ , महसूल व वन विभाग , मुंबई , दिनांक 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 
अभिकरणाने दिलेला ) 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यास आलेल्या : प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 

अधिका - याचे पदनाम 


: 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: 


निरंक 


: 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती निरंक 

करण्यात आली त्या अधिसूचनेचा तपशील 

टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


अमरावती : 


: 


पवनीत कौर , 


दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१ . 


जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ६० . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , कलम ११ ( १ ) अन्वये 


क्रमांक कावि - अका - भूसं - ३६२-२०२१. 


ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केलेले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखादया जिल्हयातील १००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या समुचित शासन असलेल्या , बुलडाणा जिल्ह्यातील जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे . 
अ . - एक -२ ( १६२१ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीचा 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भुमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत 


; 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनाकरीता नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीवर 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमीअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , खामगांव यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३ - कठोरा - २०२१-२०२२ , गाव कठोरा , तालुका शेगांव , जिल्हा बुलडाणा 

अनुक्रमांक भूमापन / गट क्रमांक संपादनाकरीता प्रयोजित अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


. 


१ 


२०१ 


१८ ९ 
१ ९ १ 


२ 


१५२ 


३ 


१ ९ १ 


१५२ 


४ 


१ ९ १ 


२०२ 


५ 


३१७ 


६ 


१ ९ २ 
१ ९ ३ 
१ ९ ४ 


३०८ 


७ 


० ८७ 


८ C 


१ ९ ५ 


०४३ 


९ 


१ ९ ५ 


०४३ 


१० 


१ ९ ६ 


१०७ 


११ 


१ ९ ७ 


१६४ 


१२ 


१ ९ ७ 


११० 


93 


१ ९ ८ 


०६७ 


१४ 


१ ९ ८ 


१०० 


१५ 


१ ९९ / १ 


० ८१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - एक - चालू 
( २ ) 


( 
१ 
) 


( ३ ) 


हे . आर 


१६ 


२ १० 


१ ९९ / १ 
१ ९९ / २ 


१७ 


१६२ 


१८ 


२०० 


० ८१ 


१ ९ 


२०२ 


० ८१ 


२० 


२०३ 


१८६ 


२०४ 


०८१ 


२१ 
२२ 


२० ९ 


०४० 


२३ 


२१० 


० ४० 


२४ 


२११ 


० ८५ 


२५ 


२११ 


१०० 


एकूण 


३२०० 


: 


: 


: 


अंदाजे संपादन करावयाचे एकूण क्षेत्र ३२ ०० हे . आर 
संपादनाचे प्रयोजन : - जिगांव प्रकल्पाचे बाधित क्षेत्रात येणारे मौजे कठोरा , ता.शेगांव या बाधित गावठाणाचे पुनर्वसनाकरीता . 

अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

जिगांव प्रकल्प , ता . नांदुरा , जि . बुलडाणा ( मोठा प्रकल्प ) . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

जिगांव प्रकल्पाचे बाधित क्षेत्रात येणारे मौजे कठोरा , ता . शेगांव या बाधित गावठाणाचे 

पुनर्वसनाकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ 

या प्रकल्पामुळे मौजे कठोरा , ता . शेगांव , जि . बुलडाणा येथील नविन गावठाणातील 
नागरी सुविधा वाढतील व जिवनमानात सुधारणा होईल . . 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुषेश दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे . 

अनुसूची - चार 
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश नविन भूसंपादन अधिनियम , २०१३ चे कलम ( ६ ) चे परंतुक २ अन्वये सामाजिक 

परिणाम निर्धारणातून सूट आहे . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) सदर प्रकरणांत कोणत्याही जमिनीपैकी सबब , पुनर्वसन प्रशासक तपशीलाचा प्रश्नच उद्भवत नाही . 

कोणीही विस्थापित होत नाही 


: 


: 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकीची नियुक्ती र . मो . आडे , महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव , महसूल व वन विभाग यांचे पत्र 
करण्यात आली त्या अधिसूचनेचा तपशील क्र . आरपीए - २०१५ - प्र.क्र . १२ ९ ( २ ) नुसार जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , बुलडाणा 

यांना प्रशासक , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना म्हणून नियुक्ती केली आहे . 
टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , खामगाव येथे 
निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक २५ ऑगस्ट २०२१ . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ६१ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , कलम ११ ( १ ) अन्वये . 


क्रमांक अ . का . - भूसंपादन - जिगाव - कावि - ६८१-२०२१. 


ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आलेला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केलेले आहे की , जिचा उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्ह्यातील १००० पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक 
तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त जमिनी " असा करण्यात आलेला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी " असा करण्यात आलेला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , 
असे वाटते ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदी याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीचा 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहे 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनाकरिता नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीवर 


कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आलेला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमीअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 


देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ 


आणि म्हणून त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मलकापूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५ - निमगाव - २०२०-२१ मौजे निमगाव , तालुका नांदुरा , जिल्हा बुलडाणा 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादनाकरीता प्रयोजीत अंदाजित क्षेत्र 

गट क्रमांक 


वहिती क्षेत्र 


पोटखराब 


एकूण 

क्षेत्र 


( 
१ 
) 


( 
२ 
) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


२६१ 


११६ 


००० 


११६ 


२ 


२६३ 


०६७ 


००० 


०६७ 


3 


२६४ 


०६८ 


००० 


० ६८ 


४ 


२६५ 


१२१ 


००० 


१२१ 


५ 


३०७ 


०७२ 


000 


०७२ 


६ 


३०७ 


०७१ 


००० 


०७१ 


७ 


३०८ 


०८१ 


००० 


०८१ 


८ 


३०८ 


०६७ 


००० 


०६७ 


९ 


३० ९ 


० ९ ५ 


००० 


० ९ ५ 


१० 


३० ९ 


२०८ 


००० 


२ ०८ 


११ 


३० ९ 


२० ९ 


००० 


२० ९ 


१२ 


३१६ 


० ४० 


००० 


०४० 


१३ 


३१६ 


०६० 


000 


०६० 


१४ 


३१६ 


०६० 


००० 


०६० 


१५ 


३१६ 


० ४० 


००० 


० ४० 


१६ 


३१६ 


०४२ 


००० 


०४२ 


१७ 


३१६ 


० ४० 


००० 


० ४० 


१८ 


३१७ 


१०१ 


००० 


१०१ 


१ ९ 


३२४ 


११ ९ 


००० 


११ ९ 


२० 


३२४ 


११ ९ 


००० 


११ ९ 


२१ 


३२५ 


१ ९ ३ 


००० 


१ ९ ३ 


२२ 


३२६ 


० ५० 


००० 


० ५० 


२३ 


३२६ 


० ८१ 


००० 


०८१ 


२४ 


३२७ 


०७६ 


००० 


०७६ 


२५ 


३२७ 


१ १७ 


००० 


११७ 


अ . - एक -३ ( १६२१ ) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - एक - चालू 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 
हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


२६ 


३२७ 


० ८३ 


००० 


० ८३ 


२७ 


३२८ 


०१७ 


००० 


० १७ 


२८ 


३२ ९ 


०३ ९ 


००० 


०३ ९ 


२ ९ 


३३० 


० ११ 


००० 


०११ 


३० 


३३० 


० १२ 


000 


० १२ 


३१ 


३३० 


० १२ 


000 


० १२ 


३२ 


३३१ 


०३ ९ 


000 


०३ ९ 


३३ 


३३२ 


०४५ 


००० 


०४५ 


३४ 


३३३ 


० ९ ७ 


O 


१०० 


३५ 


३३४ 


१ ९ ७ 


००२ 


१ ९९ 


३६ 


३३५ 


२८० 


००१ 


२८१ 


एकूण क्षेत्र 


३१४५ 


००६ 


३१ ५१ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


जिगाव प्रकल्प , ता नांदुरा , जिल्हा बुलडाणा ( मोठा प्रकल्प ) 
जिगाव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील मौजे दादगाव , ता . नांदुरा या गावाच्या पुनर्वसनाकरीता 


संपादनाचे प्रयोजन 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


कार्यकारी अभियंता , जिगाव प्रकल्प , पुनर्वसन विभाग , खामगाव 
या प्रकल्पामुळे दादगाव , ता . नांदुरा , जि . बुलडाणा येथील नागरी सुविधा वाढतील व 
जिवनमानात सुधारणा होईल . 


: 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम 
शेतजमीनीवर असून शेतक - यांची संमती आहे . सदरचे संपादनामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती 
विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची - चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


अतिरिक्त संचालक , भारत सरकार , पर्यावरण मंत्रालय , पर्यावरण भवन , लोधी रोड , नवी दिल्ली -११० ००३ , क्र . जे १२०११-२२-२००७ 
आयएआय , दिनांक ११-०५-२००७ अन्वये पर्यावरण सर्वेक्षण मंजूरी झालेली असल्यामुळे भूसंपादन अधिनियम , २०१३ चे कलम ६ चे परंतुक २ अन्वये 
सामाजिक परिणाम निर्धारण लागू नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ 


११ 


: 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , बुलडाणा 

अधिका - याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर , बुलडाणा 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती क्र . आर.पी.पी.ए. - २०१५ , र -१ , दिनांक १०-६-२०१५ 

करण्यात आली त्या अधिसूचनेचा तपशिल 
टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , मलकापुर येथे 
पाहता / निरीक्षण करता येईल . 


: 


: 


बुलडाणा : 


एस . रामामुर्ती ( भा.प्र.से. ) , 


दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१ . 


जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ६२ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक २७१ - लसिंका - २-२०२१. 


ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) च्या कलम ३ च्या 
परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्र . संकिर्ण ११ / 
२०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आलेला आहे ) याद्वारे असे 
अधिसूचित केलेले आहे की , जिचा उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखादया जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसुचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमिन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमिन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे . अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोन मध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदी याद्वारे असे अधिसूचीत करण्यात येते की , उक्त जमिनीचा 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भुमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीन मध्ये दिलेली आहे , ( विस्थापीत होत असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावीत ) आणि सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , कलम -४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनाकरिता नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) . 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे . ) यांच्या 
नियम -१० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमीअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 


आणि , म्हणून त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , क्र . २ , यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १५-४७-२०२०-२०२१ , मौजे कोथुर्ला , ता . मारेगाव , जि . यवतमाळ 
अनुक्रमांक सं . मो . अ . ७/१२ संपादित 
प्रमाणे गट क्र . अभिलेखाप्रमाणे करावयाचे 
गट क्र . 

क्षेत्र 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


१ 


१०५ पै . 


१०५ 


०१६ 


एकूण 

क्षेत्र 


०१६ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


बेंबळा मुख्य कालवा सा . क्र . १०५१८० मी . वरुन उगमित चिंचमंडळ वितरीकेचे 
मातीकाम व बांधकामाकरीता मौ . कोथुर्ला , ता . मारेगाव , जि . यवतमाळ . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


कालवा क्षेत्राकरीता . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


बेंबळा मुख्य कालवा सा . क्र . १०५१८० मी . वरुन उगमित चिंचमंडळ वितरीकेचे 
मातीकाम व बांधकामामुळे जमिनीला ओलीताचा लाभ होणे अपेक्षित आहे . 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


प्रस्तावित भुसंपादनामुळे बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन होत नाही . 


अनुसूची - चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


नविन भूसंपादन कायदा , २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यास आलेल्या :- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 

अधिका - याचे पदनाम 


: 


( ब ) अधिका - याचा कार्यालयीन पत्ता 

निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती निरंक 
करण्यात आली त्या अधिसूचनेचे विस्तृत 

विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) . 
विशेष नोंद : - भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे क्र . २ , यवतमाळ यांच्या कार्यालयात पाहण्याकरीता 
उपलब्ध आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ६३ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक २७२ - लसिंका - २-२०२१. 


ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) च्या कलम 
३ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्र . संकिर्ण 
११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आलेला आहे ) याद्वारे असे 
अधिसूचित केलेले आहे की , जिचा उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखादया जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसुचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमिन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमिन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश 

सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे . अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोन मध्ये दिलेले आहे . 


“ 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदी याद्वारे असे अधिसूचीत करण्यात येते की , उक्त जमिनीचा 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भुमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीन मध्ये दिलेली आहे , ( विस्थापीत होत असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावीत . ) आणि सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , कलम -४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनाकरिता नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) . 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


अ . - एक -४ ( १६२१ ) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे . ) यांच्या 
नियम -१० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमीअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 


आणि , म्हणून त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे क्र . २ , यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १६-४७-२०२०-२०२१ , मौजे शिंदी , ता . मारेगाव , जि . यवतमाळ 
अनुक्रमांक सं . मो . अ . ७/१२ संपादित 
प्रमाणे गट क्र . अभिलेखाप्रमाणे करावयाचे 

क्षेत्र 


गट क्र . 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


आर 


. 


१ 


५७ 


५७ 


०३८ 


एकूण क्षेत्र 


क्षेत्र .. 


०३८ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


बेंबळा मुख्य कालवा सा . क्र . १०५१८० मी . वरुन उगमित चिंचमंडळ वितरीकेचे 
मातीकाम व बांधकामाकरीता मौ . शिंदी , ता . मारेगाव , जि . यवतमाळ . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


कालवा क्षेत्राकरीता . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


बेंबळा मुख्य कालवा सा . क्र . १०५१८० मी . वरुन उगमित चिंचमंडळ वितरीकेचे 
मातीकाम व बांधकामामुळे जमिनीला ओलीताचा लाभ होणे अपेक्षित आहे . 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


प्रस्तावित भुसंपादनामुळे बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन होत नाही . 


अनुसूची - चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


नविन भूसंपादन कायदा , २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ 


१५ 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यास आलेल्या :- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 

अधिका - याचे पदनाम 


: 


( ब ) अधिका - याचा कार्यालयीन पत्ता 

निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती निरंक 
करण्यात आली त्या अधिसूचनेचे विस्तृत 

विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) . 
विशेष नोंद : - भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे क्र . २ , यवतमाळ यांच्या कार्यालयात पाहण्याकरीता 
उपलब्ध आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ६४ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक २७३ - लसिंका - २-२०२१. 


ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) च्या कलम 
३ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्र . संकिर्ण 
११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आलेला आहे ) याद्वारे असे 
अधिसूचित केलेले आहे की , जिचा उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखादया जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसुचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमिन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे . अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोन मध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदी याद्वारे असे अधिसूचीत करण्यात येते की , उक्त जमिनीचा 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भुमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीन मध्ये दिलेली आहे , ( विस्थापीत होत असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावीत . ) आणि सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , कलम -४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनाकरिता नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) . 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे . ) यांच्या 
नियम -१० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमीअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 


आणि , म्हणून त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे क्र . २ , यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १७-४७-२०२०-२०२१ , मौजे रामेश्वर , ता . मारेगाव , जि . यवतमाळ 
अनुक्रमांक सं . मो . अ . ७/१२ संपादित 

प्रमाणे गट क्र . अभिलेखाप्रमाणे करावयाचे 


गट क्र . 


क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


tc 


आर 


१ 


७६ 


७६ 


०४८ 


एकूण क्षेत्र 


क्षेत्र .. 


०४८ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


बेंबळा मुख्य कालवा सा . क्र . १०५१८० मी . वरुन उगमित चिंचमंडळ वितरीकेचे 


मातीकाम व बांधकामाकरीता मौ . रामेश्वर , ता . मारेगाव , जि . यवतमाळ . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


कालवा क्षेत्राकरीता . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


बेंबळा मुख्य कालवा सा . क्र . १०५१८० मी . वरुन उगमित चिंचमंडळ वितरीकेचे 
मातीकाम व बांधकामामुळे जमिनीला ओलीताचा लाभ होणे अपेक्षित आहे . 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


प्रस्तावित भुसंपादनामुळे बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन होत नाही . 


अनुसूची - चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


नविन भूसंपादन कायदा , २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ 


१७ 


: 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यास आलेल्या :- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 

अधिका - याचे पदनाम 
( ब ) अधिका - याचा कार्यालयीन पत्ता 

निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती निरंक 
करण्यात आली त्या अधिसूचनेचे विस्तृत 

विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) . 
विशेष नोंद : - भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे क्र . २ , यवतमाळ यांच्या कार्यालयात पाहण्याकरीता 
उपलब्ध आहे . 


: 


यवतमाळ : 


अमोल येडगे , 


दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ . 


जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ६५ . 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) तथा सदस्य सचिव , यांजकडून 
वाचा.- ( १ ) शासन निर्णय महसूल व वनविभाग क्र . संकिर्ण ०३-२०१५ - प्र . क्र . २४ - अ -२ , दिनांक १२-५-२०१५ . 

( २ ) शासन निर्णय महसूल व वनविभाग क्र . संकिर्ण ०३-२०१५ - प्र . क्र . २४ - अ -२ , दिनांक ३१-५-२०१५ . 
( ३ ) म . शा . महसूल व वनविभाग यांचे परिपत्रक क्र . एलक्युएन - ०१-२०१७ - प्र . क्र . १२ भाग - अ - २ - मंत्रालय , मुंबई -४०० ०३२ , 
दिनांक २५-१-२०१७ . 

खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेणेबाबत 
क्रमांक म . अ . - विभूसंअ . ( अवप्र ) क्र . ४ - कावि - २३५-२०२१. 

ज्याअर्थी कार्यकारी अभियंता , अमरावती मध्यम प्रकल्प विभाग , अमरावती यांनी मौजा पांढरी , ता . अचलपूर येथील सपन मध्यम प्रकल्पाच्या 
खरपी वितरीकेच्या बाधंकामाकरीता प्रयोजनाकरीता शासन निर्णय महसुल व वन विभाग क्र . ०३-२०१५ - प्र . अ . ३४ - अ -२ , दिनांक १२-५-२०१५ व 
दिनांक ३० - ९ -२०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पध्दतीने कार्यकारी अभियंता , अमरावती मध्यम 
प्रकल्प विभाग , अमरावती यांचे नावे घेण्याबाबत त्यांचे नावे घेण्याबाबत त्यांचे पत्र क्र . जा . क्र . १३६२ - अमप्रवि - रेशा -२०२० , दिनांक १६-३-२०२० नुसार 
भूसंपादन प्रस्ताव ५-४७-२०१९ -२० , मौजा पांढरी , ता . अचलपूर , जि . अमरावती एकूण क्षेत्रफळ 0 हे . ०५ आर चा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी , अमरावती 
यांचेकडे सादर केला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचे आदेश क्र . २५८-२०२० , दिनांक २८ मे , २०२० अन्वये कार्यकारी अभियंता , अमरावती मध्यम 
प्रकल्प विभाग , अमरावती यांचे प्र . क्र . जा . क्र . १३६२ - अमप्रवि - रेशा -२०२० , दिनांक १६ मार्च , २०२० संपादन क्षेत्राबाबत सरळ खरेदीने मूल्य 
निश्चितीबाबत उक्त प्रस्तावासंबंधी शासन निर्णय दिनांक १२ मे , २०१५ व दिनांक ३० मे , २०१५ आणि त्या अनुषंगाने शासन निर्णय तसेच शासन 
परिपत्रक महसुल व वनविभाग क्र . एलक्युएन - ०१-२०१७ - प्र . क्र . १२ - अ -२ , दिनांक २५ जानेवारी २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले 
आहेत . 


त्याअर्थी आता , उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ , 
अमरावती तथा सदस्य सचिव , जिल्हास्तरीय समिती , अमरावती याद्वारे. 


अनुसूची - एक 


खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पध्दतीने कार्यकारी अभियंता , अमरावती मध्यम प्रकल्प विभाग , अमरावती यांचे नावे 
घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिध्द करीत आहे . 


अ . - एक -५ ( १६२१ ) . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ७-१३ , २०२१ / आश्विन १५-२१ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - दोन 


प्रकल्पासाठी जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पध्दतीने संपादित करतांना जिल्हास्तरीय समिती मार्फत भूसंपादन कायदा , २०१३ मधील 
कलमे २६ ते ३० च्या शेड्युल १ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणित होणा - या एकूण मोबदल्याच्या रक्कमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव 
देऊन मोबदला निश्चित करण्यात येईल . 


अनुसूची - तीन 


संबंधित भूधारकांकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पध्दतीने कार्यकारी अभियंता , अमरावती 
मध्यम प्रकल्प विभाग , अमरावती यांचे नावे खरेदी करुन देण्यास स्वच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला 
संपूर्णतः अंतिमरित्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतचे संमतीपत्र ( विकल्प ) मागवित आहे . 


( २ ) संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिध्द झाल्यानंतर विहीत नमुन्यातील संमतीपत्र ( विकल्प ) कार्यकारी अभियंता , अमरावती मध्यम 
प्रकल्प विभाग , अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत . 


( ३ ) संमतीपत्राचा ( विकल्प ) विहीत नमूना कार्यकारी अभियंता , अमरावती मध्यम प्रकल्प विभाग , अमरावती यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


( ४ ) सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या पुनर्वसन आराखड्याची प्रत कार्यकारी अभियंता , अमरावती मध्यम प्रकल्प विभाग , 
अमरावती यांचे कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधीत व्यक्तीना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली ठेवण्यात आली आहे . 


अनुसूची - चार 


गट / सर्व्ह 


प्रमाणे एकूण 


भूसंपादन ( सरळ खरेदी ) प्रकरण क्रमांक ५-४७-२०१९ -२०२० , मौजा पांढरी , तालुका अचलपूर , जिल्हा अमरावती सपन मध्यम प्रकल्पाच्या 
खरपी वितरीकेच्या बांधकामाकरीता समाविष्ट ( खरेदी करावयाच्या ) खाजगी जमिनीचा तपशील . 
अ . क्र . मौजा 

भूधारणा नमुना ७/१२ खरेदी करावयाचे 
क्रमांक प्रकार 

क्षेत्र 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) ( ६ ) 

हे . आर 
१ पांढरी 

१ ० ८३ 

००५ 


हे . आर 


१७ 


एकूण 


० ८३ 


004 


मनिषकुमार गायकवाड , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ तथा 

सदस्य सचिव , 
जिल्हास्तरीय समिती , अमरावती , . 


अमरावती : 
दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED 
BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : 
DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


